RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक १० ९ (२ ) ] 


गुरुवार, ऑगस्ट ८ , २०१९ / श्रावण १७, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २६६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


. 


“ 


ज्यास 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ ऑगस्ट २०१ ९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०१७ . 
क्रमांक यूएमसी-२५१९ /प्र.क्र .४३३/ नवि -२१. - ज्याअर्थी, उल्हासनगर महानगरपालिकेमार्फत (यापुढे ज्यास “ महानगरपालिका 

असे 
संबोधण्यात आले आहे.) मुलभूत सेवा जसे की , पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य , आपत्कालीन सेवा, इत्यादी नागरिकांना पुरविण्यात येतात 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०१७ चे ( सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८ ) ( यापुढे 

अत्यावश्यक सेवा ” असे संबोधण्यात आले आहे .) च्या कलम २ च्या खंड ( अ) च्या उपखंड ( दोन), (तीन ) व (पाच ) च्या तरतुदीनुसार 
या सेवा अत्यावश्यक आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अत्यावश्यक सेवेअंतर्गत कार्यरत असलेले कामगार व कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे की , सदर महानगरपालिकेद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या सदर अत्यावश्यक सेवांतील संपास 
बंदी घालणे लोकहिताच्या दृष्टिने अत्यावश्यक आहे 

म्हणून, आता, उक्त अधिनियमातील कलम २ चा खंड ( अ) चा उपखंड (दोन ), ( तीन ) व ( पाच ) यांसह कलम ४ चे पोट कलम ( १ ) 
मधील तरतुदीच्या अधीन राहून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महानगरपालिकेच्या अत्यावश्यक सेवाअंतर्गत असलेल्या कामगारांच्या / कर्मचाऱ्यांच्या 
संपास अध्यादेश प्रख्यापित झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीकरिता मनाई करीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


• 


सं . श . गोखले, 
शासनाचे सहसचिव. 


( १ ) 


भाग चार - ब - २६६-१ 


بہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट ८ , २०१ ९ / श्रावण १७, शके १ ९ ४१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 8th August 2019 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICE MAINTENANCE ACT, 2017 . 

No. UMC - 2519 /C.R.433/UD -21. — Whereas, the Ulhasnagar Municipal Corporation (hereinafter referred 
to as “ the said Corporation ") is engaged in providing basic services such as water supply , sanitation , 
health , emergency services , etc., to the citizens of the Ulhasnagar ; 

And whereas , the said services and posts in connection with the affairs of the said Corporation being 
local authority are essential services within the meaning of sub -clauses (ii), (iii) and (v ) of clause (a ) of 
section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2017 (Mah . XVIII of 2018 ) (hereinafter 
referred to as “ the said essential services ") ; 

And whereas , workers and employees employed in the said essential services are likely to go on 
strike ; 

And whereas, the GovernmentofMaharashtra is satisfied that it is necessary , in the public interest, 
to prohibit the strike of the workers and employees employed in the said essential services ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 4 read with sub 
clauses (ii), (iii) and (v ) of clause (a ) of section 2 of the said Act, the Government ofMaharashtra hereby 
prohibits the strike of the workers and employees of the said Corporation , employed in the said essential 
services , in the public interest, for the period six months from the date of publication of this order in the 
Maharashtra GovernmentGazette . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. S. GOKHALE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


